देशी/विदेशी मद्यनिर्मितीसाठी बी-हेवीपासून 


तयार होणारे मद्यार्क वापरणे व विक्री करणेस 


परवानगीबाबत यासंदर्भातील पूरकपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
क्रमांक : TAMAR १२२१/प्र.क्र.२१४/राउशु-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मे, २०२१. 


वाचा :- 
१. भारत सरकारच्या ग्राहक संरक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय यांचे दिनांक १९.११.२०१९ 
चे आदेशा 
२. भारत सरकारच्या ग्राहक संरक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय यांचे कार्यालयीन आदेशा 
क्र.४/१/२०१८(878&5) (Part-I), दि.२२.०१.२०१९. 
३. भारत सरकारच्या ग्राहक संरक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय यांचे पत्र क्र. 
१ (99)/2098-SP-I दि.१३.०८.२०२०. 
४. शासन निर्णय क्रमांक:डिवायएस ०१२०/प्र.क्र.०७/राउशु-२, दि.१४.१०.२०२० 
५. आयुक्त, WS, यांचे पत्र क्रमांक SAAT ११२०२१/१८२७०/३५/चार, दि. २०.०५.२०२१ 


पूरकपत्र :- 

केंद्र शासनाच्या, ग्राहक, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या संदर्भ १, २ व ३ मधील 
मार्गदर्शक सूचनांनूसार राज्यात साखर/साखरेचा पाक/उसाचा रस/बी-हेवी/सी-हेवीपासून इथेनॉल 
निर्मितीकरुन त्याची साठवणूक व विक्रीबाबत धोरण संदर्भ क्र. ४ नुसार निश्चित करण्यात आले आहे. 
आता कोव्हिड-१९ विषाणूमूळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे बी-हेवी मळीपासून निर्मित जलरहित 
मर््याकाची (इथेनॉल) उचल होत नसल्याने बी-हेवी मळीपासून आर.एस. (शुध्द मद्यार्क) व इ.एन.ए. 
(अतिशुध्द मद्यार्क) उत्पादन घेण्यास परवानगी मिळणेबाबत अनेक घटकांनी विनंती केली आहे. 

संदर्भ क्र. ४ मधील अटी व शर्ती पाहता आसवनी घटकांना बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल 
व्यतिरिक्त आर.एस. (शुध्द मद्यार्क) व इ.एन.ए. (अतिश्ुध्द मद्यार्क) उत्पादन व विक्री करिता कोणताही 
अडसर नाही. त्यामुळे उत्पादनाचे (इथेनॉल व्यतिरिक्त) स्वातंत्र्य संबंधीत घटकास आहे. मात्र, असे 
करताना संबंधित घटकाने, केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार, तेल विपणन कंपन्यांशी इथेनॉल 
पुरवठ्याबाबत काही करार केले असल्यास व त्याची पुर्तता न झाल्यास अज्ञा दायित्वाची सर्वस्वी 
जबाबदारी संबंधित घटकांची राहील व याबाबत राज्य शासनाचे कोणतेही दायित्व राहणार नाही. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः एमआयएस १२२१/प्र.क्र.२१४/ राउशु-२ 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०५२११५१९०१४४२९ असा आहे. हे पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


YUVRAJ BAYAJI 
AJETRAO 


(यु. ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४. मा. राज्यमंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
६. प्रधान सचिव RSA), गृह विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्राळय,मुंबई - ३२. 
७. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -२३. 
८. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क (सवी. 
qo, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (सवी. 
११. राउझु-२ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


